प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०७ (भाग-१/पर्यटन, 
दिनांक : ५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ - पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीएस-२०२३/०८/प्र.क्र.३४६/पर्यटन, 
दि.१०/११/२०२३. 


शासन निर्णय : 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक १०/११/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कोल्हापुर 
जिल्ह्यातील कामांसाठी रुपये ३००.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
रुपये ९०.०० लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, कोल्हापुर यांना वितरीत करण्यात आला आहे :- 


(रुपये लक्षात) 
मुळ शासन कामे eae वितरीत 
निर्णयातील व) केलेली 

oe मान्यता रर 
क्र. रक्‍कम 
| a | २ ३ 8 
aa मौजे पाडळी ता. हातकणंगले येथील देवालय परिसरामध्ये 
भक्‍त निवास बांधकाम व परिसर विकासीत करणे. as 
2. मौजे पाडळी ता. हातकणंगले येथील हनुमान मंदिर 
परिसरातील रस्ते करणे र 
३. मौजे पाडळी ता. हातकणंगले येथील हनुमान मंदिर 
मुख्यरस्ता जोड करणे oie ks 
४. मौजे पाडळी ता. हातकणंगले येथील हनुमान मंदिर 
परिसरात वाहनतळ करणे क 
षु. मौजे पाडळी ता. हातकणंगले येथील हनुमान मंदिर पालखी 
मार्गकरणे eek 
एकूण ३००.०० ९०.०० 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांना रु.३००.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील तक्त्यातील 
कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला रुपये ९०.०० लक्ष निधी खालील तक्त्यातील कामांवर खर्च करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०७ (भाग-१/पर्यटन, 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय 
मान्यता 
१ २ 3 
१. | मौजे, हेरले येथिल गणेश मंदिर/तलाव परिसर पेव्हिग ब्लॉक व इतर ५०.०० 
अनुषंगिक कामे करणे. 
२. | मौजे हेरले येथिल गणेश मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. ५०.०० 
३. | मौजे. हेरले येथिल War मंदिर जवळील तलाव परिसर सुशोभिकरण | ५०.०० 
करणे 
४. | मौजे say येथिल ग्रामदेवत हनुमान मंदिर मुख्यपालखी मार्ग करणे. ५०.०० 
५. | मौजे. अंबप येथिल पालखी मार्ग जोडणारे रस्ते करणे. ५०.०० 
६. | मौजे stay येथिल ग्रामदैवत हनुमान मंदिर सुशोभिकरण करणे ५०.०० 
एकूण ३००.०० 
०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कार्यान्वयीन 
यंत्रणा नियुक्‍त येत आहे. 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१२५०१३८५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
S A N TO S H V | T H A L On cho GOVERIMENT OF MANATASHDA ou TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS 


254, 1575 lffedbb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e201744e25 1 36017920a, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CADCB583D500FE489CE8727916E0B 

E, INTOSH VITHAL ROKADE 


BEE, 
Date: 2024.03.05 15:13:36 +05'30 


(संतोष fa. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

qo. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


